ETCH GU 


पोलीस अधिकारी*कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 
नुकसान भरपाई रक्कमेत*वाढ*व इतर सोयी 
सुविधा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन . 
गृह विभाग 
पूरक पत्र क्र.पीडब्ल्यूएफ-१००३/प्र.क्र.८/पोल-७, 
मंत्रालय,मुंबई-३२, दिनांक ६ जुलै,२००५ 


बाचा:-शासन निर्णय क्र,पीडब्ल्युएफ-१००३/प्र,क्र.८/पोल-७, दिनांक १६ मार्च,२००५ 
पूरक पत्र:- शासन निर्णय,क्र.पीडब्ल्यूएफ-१००३/प्र.क्र.८/पोल-७, दिनांक १६ मार्च,२००५ 
मधील परिच्छेद-२ नंतर खालीलप्रमाणे मजकूर वाचण्यात यावा 

२ (अ) "नक्षलवादी कारवाईत मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पती/पत्नीला, मृत 
व्यक्‍तीला त्यांच्या मृत्युच्या वेळी देय असलेले अंतिम वेतन, त्या मृत व्यक्तीच्या नियत 
वयोमांनानुसार सेवानिवृत्त होईपर्यंत देय असेल. . तसेच मृत्यू पावलेला पोलीस 

अधिकारी/कर्मचारी हे मृत्युच्या दिनांकास खाजगी निवासस्थानात अथवा शासकीय 

निवासस्थानात राहत असल्यास व त्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नसल्यास तसेच पोलीस 

अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांनी शासकीय निवासस्थान. रिक्‍त केल्यासं सदरहू 
कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी/ . पत्नीस देय होणाऱ्या अंतिम वेतनावर सदरहू कर्मचारी नियत 

वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होंईतोपर्यंत घरभाडे भत्ता देण्यात यावा. 


2 (बो नक्षलवादी कारवाईत मृत्यू पावलेल्या*कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियाना किमान रुपये 
१.५ लक्ष वा अंतिम वेतनाच्या २० पट इतके-सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. 
३. हे प्रक पत्र वित्त विभागाची अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७९/ सेवा-५,दिनांक 


६/.२००५ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०४/०५/सेवा-४, दिनांक २९,४.२००५ अन्वये मान्यता 
घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
(_- Pon. 
६. 2-4 अरशिशिी 
a \ aX 
| ( अन. नाईकनवरे ) 
= “उप सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
१. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


D:\KudeleVUN-OS\PWE-100244.8 (4-6-2005) ग 


सचालक, Se} करप्शन ब्युरो,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
आयुक्त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

संचालक,पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलवादी प्रतिबंधक कारवाया),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक,राज्य राखीव पोलीस बल,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
प्राचार्य, पोलीस अकादमी, नाशिक. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्र, रेल्वे, राज्ये राखीव पोली बल, नागरी 
हक्‍क संरक्षण इत्यादी) 


, ' संर्व पोलीस अधिक्षक, (जिल्हा,रेल्वे,मोटार परिवहन विभाग,पुणे) 


संर्ब समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

सर्व प्राचार्य, प्रावेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा प्ररीक्षा अधिकारी,मुंबई. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


वित्त विभाग (ब्यय-७) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
गृह विभाग (कार्यासन पोल-१ ते १४ व विशा-१अ/$ब ते विशा-८, बीयुडी-१) 


शतम ae 


